माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
हिंगोली नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २६ ऑक्टोबर, 2023 
वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१,दिनांक ८ जुले, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१,दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२. 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इत्तिवृत्त. 
(४) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ 
(५) मुख्याधिकारी, हिंगोली नगरपरिषद यांचे पत्र जा.क्र. न.पा./ २२६४/२०२३-२४, 
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२३. 


शासन निर्णय : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत हिंगोली नगरपरिषदेस रू ५.०० कोटी (रूपये पाच कोटी फक्त) 
रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल हिंगोली 
नगरपरिषदेने शहर अभियंता, परभणी महानगरपालिका, परभणी यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला 
होता. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालास संदर्भीय क्रमांक (४) येथील दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन 
निर्णया अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दिनांक ६ डिसेंबर, २०२३ च्या सदर शासन 
निर्णया सोबतच्या जोडपफत्र-५मध्ये प्रशासकीय मंजूरी दिलेल्या कामांची यादी देण्यात आली आहे. त्यामधील 
अ.क्र. ७ येथे ऑन ग्रीड सौर पॅनल बसविण्याच्या रू. १,८५,४५,००९/- (रुपये एक कोटी पंच्याएऐंशी लक्ष 
पंचेचाळीस हजार नऊ फक्त) किंमतीच्या कामाचा समावेश आहे. 
२. मुख्याधिकारी, हिंगोली नगरपरिषद, हिंगोली यांनी त्यांचे संदर्भीय क्रमांक (६) येथील दिनांक 
१८.९.२०२३ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार, ज्या ठिकाणी सदर ऑन ग्रीड सौर पॅनल बसविण्याच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. सदर काम मंजूरी दिलेल्या ठिकाणी सध्या करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे, हे 
काम रद्द करून शहरात वेगवेगळया सहा ठिकाणी ऑन ग्रीड सौर पॅनल बसविण्याच्या रू. १,८७,४६,४५७/- 
(रुपये एक कोटी सत्याऐंशी लक्ष होहचाळीस हजार TRV सत्तावन फक्त) किंमतीच्या कामांना प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव हहर अभियंता, परभणी महानगरपालिका, परभणी यांची तांत्रिक मान्यता 
घेवून सादर केला आहे. 

३. माझी वसुंधरा अभियानाच्या बक्षिस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये गठित समितीने मुख्याधिकारी, हिंगोली नगरपरिषद यांनी सादर केलेला प्रस्तावावर विचार 
करून केलेल्या शिफारशीनुसार, संदर्भीय क्रमांक (४) येथील शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१मधीळल 
अ.क्र. ७ येथील ऑन ग्रीड सौर पॅनल बसविण्याच्या रू. १,८५,४५,००९/- (रुपये एक कोटी पंच्याएऐंशी लक्ष 
पंचेचाळीस हजार नऊ फक्त) किंमतीचे काम रद्द करून त्याऐवजी या शासन निर्णयासोबतच्या जोडलेल्या 
GRATE १ मध्ये दर्शविल्या नुसार ६ ठिकाणी ऑन ग्रीड सौर पॅनल बसविण्याच्या रू. १,८७,४६,४५७/- 
(रुपये एक कोटी सत्याऐंशी लक्ष होहचाळीस हजार चारशे सत्तावन फक्त) किंमतीच्या कामांना खालील 
परिच्छेद ४ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

४. उटी वशर्ती 

१) सदर कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा हिंगोली नगरपरिषद राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थीक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात 
यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्या 
पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव वाढ 
झाल्यास, त्यासाठी कोणतेही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

षद. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२६१५५१५५७४०४ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1 f6f9473df7e92873ee7ac8c2F7c49ac520e61061 
ddded, postalCode=400032, st=Mi 


NIKAM टी 
(सु.कि.निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई , ४०००३२ 
२ मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद, औरंगाबाद 

) जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 

) आयुक्त, परभणी महानगरपालिका, परभणी. 

qo) मुख्याधिकारी, हिंगोळी नगरपरिषद. 

११) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान 2022/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


परिशिष्ट- £ 


शासन निर्णय, पर्यावरण q वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान २०२२/ प्र. क्र. ५७/ तां. क्र. श्‌, 
दिनांक: २६ ऑक्टोबर, २०२३ चे सहपत्र 


Estimated Cost in 


Sr No. Description of Sub-work Rs 


Supplying, installing, testing and commissioning of 40 KWP 
1 On-GRID Solar PV System at Old Municipal Council 38,05,125.00 
Building complex for Municipal Council, Hingoli 
Supplying, installing, testing and commissioning of 55 KWP 
2 On-GRID Solar PV System at New Municipal Council 47,25,955.00 
Administrative building for MC, Hingoli 
Supplying, installing, testing and commissioning of 25 KWP 
3 On-GRID Solar PV System at Annabhau Sathe Vachnalay 27,24,207.00 
Municipal Council Building Complex for MC, Hingoli 
Supplying, installing, testing and commissioning of 10 KWP 
4 On-GRID Solar PV System at Nagari eghar Nivara Municipal 13,65,073.00 
Council Building complex MC, Hingoli 
Supplying, installing, testing and commissioning of 20 KWP 
5 On-GRID Solar PV System at Shivajirao Deshmukh 19,17,542.00 
Sabhagruah for Municipal Council, Hingoli 
Supplying, installing, testing and commissioning of 40 KWP 
शि On-GRID Solar PV System at Sansad Ratna Rajiv Satav 42,08,555.00 
Sanskurtik Sabhagruh for Municipal Council, Hingoli 
Total Amount (Rs) 1,87,46,457.00 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

S U RYA KA N T ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2f 
7c49ac520e61061ddded, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760 
079B8946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN 
NIKAM 


Date: 2023.10.26 15:56:38 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


